महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेश क्रमांक- आयपीएस-१७०९ / प्र.क्र-३५७/ पोल १, 
’ मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. दिनांक २९ ऑगस्ट, २००९ 


शासन आदेश :- 


राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था व्यवस्थित राखण्याच्या दृष्टीने प्रशासकीय निकड 
विचारात घेऊन, महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकोय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५, कलम क्रमांक ४(४) व ४(५) मधोल 


तरतूदींच्या अनुषंगाने, सक्षम प्राधिकारी यांच्या पुर्व मान्यतेने, भारतीय पोलीस सेवेतील खालील 


अधिकाऱ्यांची पदोन्नतीने / बदलीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहेः 


अ.क्र. | अधिका-याचेनावा | स = नियुक्ती | बदलीने नवीन नियुक्तीचे पद । नवीन नियुक्तीचे पद 
००७ aT रश्मी शुक्ला, | पोलीस उप महानिरीक्षक, | विशेष पोलीस महानिरीक्षक 
भापोसे (१९८८) (कायदा व सुव्यवस्था), | (कायदा ब सुव्यवस्था), 
7 राज्य, मुंबई महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
(In Situ) (पदोन्नतीने) 
(Personal) 
२) | श्री.रजनीश सेठ, कारागृह उपमहानिरीक्षक, । विशेष पोलीस महानिरीक्षक, 
भापोसे (१९८८) | मुंबई महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
(पदोन्नतीने) (Personal) 
a विकी । the 
3). | डॉ. के.व्यंकटेशन, | पोलीस उप महानिरीक्षक । विशेष पोलीस महानिरीक्षक 
भापोसे (१९८८) | (प्रशासन) महाराष्ट्र राज्य, । (प्रशासन) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
मुंबई (In Situ) (पदोन्नतीने) 
(Personal) 
4%) । श्रोजगननाथ, लार आयुक्‍त, अमरावती | विशेष पोलीस महानिरीक्षक, 
भापोसे (१९८८) | (बदली आदेशाधिन- महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
| कारागृह उप महानिरीक्षक, | (पदोन्नतीने) (Personal) 
ie sonar SETA ) a | 
८) | श्री. एम.जी. सानप. "पोलीस उप महानिरीक्षक, । विशेष पोलीस महानिरीक्षक, | 
भापोसे (१९८८) | (प्रशिक्षण व खास पथके), | (प्रशिक्षण ब खास पथके), महाराष्ट्र 
| महाराष्ट्र राज्य, मुंबई राज्य, मुंबई | 
| | ( In Situ ) | 
| (पदोन्नतीने) | 
1 ee as (Personal) <i 


२. उपरोक्‍त भापोसे अधिका-यांच्या विशेष पोलीस महानिरीक्षक दर्जाच्या पदावरील 
करण्यात येत असलेल्या पदोन्नतीने नियुक्त्या, मा.सर्वोच्च न्यायालयाने 0५॥ Appeal No.1776 
of 2008 (Arising out of SLP(C) No. 12364/2006) with Civil Appeal No.1777 
of 2008 (Arising out of SLP(C) No. 1178/2007) प्रकरणी दिनांक ०५.०३.२००८ रोजी 
दिलेल्या निर्णयानुसार, महाराष्ट्र राज्याच्या भारतीय पोलीस सेवा संवर्गामधील अधिकाऱ्यांच्या 


सेवाजेष्ठतेबाबत करण्यात येत असलेल्या पुनर्विलोकनाच्या अधिन राहतील. 


३. उपरोक्त नमूद अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीने नियुक्तीबाबत, महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र 


' 


सु.ज.महाजन ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग 


राज्य, मुंबई यांनी आवश्यक ती कार्यबाही तात्काळ करावी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांबाने, 


प्रति, 
महासंचालक ब पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


प्रत माहितीसाठी सादर :- 

महालेखापाल-१/२, लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 

मुख्य सचिव यांचे सचिव. 

मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 

मा.राज्यमंत्री (गृह) (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव 
मा.राज्यमंत्री (गृह) (शहरे) यांचे खाजगी सचिव 

अधिदान ब लेखा अधिकारी / निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 

प्रधान सचिव (अ. व सु.), यांचे स्वीय सहायक. 

लेखा अधिकारी, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती (पोल-१) 


»$ ५ १ १ *१ ** %*१ *$ *«* * A ad 


